“मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर Wor या 
अभियानाच्या पुरस्काराच्या रकमेत सुधारणा 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः FAS २०२३/प्र.क्र.११४/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०७ मार्च, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समक्रमांक दि.३०.११.२०२३. 
२) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशिका/मुमंअ/सुंदर 
शाळा/२०२३/ईगव्ह-१४३, दि.०३.०३.२०२४. 

प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या 
शाळांकरीता “मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' हे अभियान राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. यासाठी झासकीय शाळा व अन्य व्यवस्थापनांच्या शाळा याकरीता प्रत्येक स्तरावर 
खालीलप्रमाणे स्वतंत्र पारितोषिके निश्चित करण्यात आली होती. 


(रक्‍कम रु.लक्ष) 
अ. स्तर पहिले | दुसरे | तिसरे | शासकीयव | उर्वरित इतर | एकूण 
क्र निमशासकीय । व्यवस्थापन 
१ | राज्यस्तरीय-१ ५१ २१ age) ८३ ८३ १६६ 
२ | विभागस्तरीय-८ २१ कि ७ ३१२ ३१२ ६२४ 
३ | बृहन्मुंबई-१ a: | ११ | ४ ३९ ३९ ७८ 
४ | अवब मनपा-१ २१ zie 9 ३९ ३९ ७८ 
५ | जिल्हास्तरीय-३६ | ती... षु ३ ६८४ ६८४ १३६८ 
६ | तालुकास्तरीय-३५८ ३ २ शि २१४८ २१४८ ४२९६ 
एकूण ६६१० 


सदर अभियान दि.०१.०१.२०२४ ते दि.१५.०२.२०२४ या कालावधीत संपूर्ण राज्यात 
राबविण्यात आले. सर्व व्यवस्थापनांच्या व माध्यमांच्या जवळपास ९५% झाळांनी यात सहभाग 
नोंदविला. या शाळांमधील सुमारे २ कोटी विद्यार्थी विविध उपक्रमात सहभागी झाळे. अभियानास 
भरभरून मिळालेला हा प्रतिसाद निश्चितच वाखाणण्याजोगा आहे. सर्व स्तरावरील पारितोषिकांच्या 
रकमेत सुसूत्रता असावी यासाठी विभाग व राज्यस्तरावरील पारितोषिकांच्या रकमेत अंशत: वाढ 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
“मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' या अभियानासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये निश्चित करण्यात 


आलेल्या राज्यस्तर व विभाग स्तरावरील पारितोषिकांच्या रकमेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FAS २०२३/प्र.क्र.११४/एसडी-६ 


(रक्‍कम रु.लक्ष) 
अ. स्तर पहिले | दुसरे | तिसरे | शासकीय व | उर्वरित इतर | एकूण 
क्र निमशासकीय | व्यवस्थापन 
| 9 | राज्यस्तरीय-१ ५१ 39 २१ १०३ १०३ २०६ 
२ | विभागस्तरीय-८ २१ १५ | ११ | ३७६ ३७६ ७५२ 
३ | बृहन्मुंबई-१ २१ % | a9 |. xe ४७ ९४ 
४ | अव ब मनपा-१ २१ १५ | ११ | ४७ ४७ ९४ 
५ | जिल्हास्तरीय-३४ णं १ षु ३ ६४६ ६४६ १२९२ 
मुंबई शहर व मुंबई 
उपनगर वगळून 
६ | तालुकास्तरीय-३५३ ३ २ शि २११८ २११८ ४२३६ 
मुंबई-३, पुणे हहर-१ व 
नागपूर हाहर-१ वगळून 
एकूण ६६७४ 
२. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये अभियानाचा एकूण खर्च रु.८६.७३ कोटी यास 


मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. उपरोक्त परि.१ मध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे राज्यस्तर व 
विभागस्तरावरील पारितोषिकाच्या रकमेत वाढ केल्यामुळे पारितोषिकांच्या एकूण रक्‍कम रु.६६.१० कोटी 
ऐवजी रु.६६.७४ कोटी इतकी झाली आहे. रु.६४.०० लक्ष इतक्या अतिरिक्त वित्तीय भारास झासनाची 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. तथापि अभियानासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या मूळ वित्तीय 
तरतुदीतून हा खर्च भागविण्यात यावा व यासाठी कोणतीही अतिरिक्‍त तरतूद उपलब्ध करून दिली 
जाणार नाही या अटीच्या अधीन राहून सदर मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

३. या प्रीत्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांकई-०२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक 
शिक्षण, १०१, शासकीय प्राथमिक शिक्षण,(००)(०१) राज्यात आदर्श शाळा विकसित करणे (कार्यक्रम) 
२२०२ जे ०७२) ५०-इतर खर्च या लेखाशीर्षाखालील सन २०२३-२४ या चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
व लेखाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 


8, सदर शासन निर्णय शासनाच्या सहमतीने व सक्षम प्राधिकार्‍याच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१७५३२६५२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
.20: 


9c6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e89181 18634 
hi 


069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=M 
MAH AJAN jalNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F7B9C 
335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2024.03.07 18:04:41 +05'30' 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FAS २०२३/प्र.क्र.११४/एसडी-६ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, मुंबई. 

८. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.मंत्री (सर्व) यांचे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१२. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

१३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे 

१४. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई, 

१५. जिल्हाधिकारी सर्व, 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व, 

१७. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१८.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे, 
१९. संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती), पुणे, 
२०. अध्यक्ष,राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे, 

२१. शिक्षण संचालक (योजना), पुणे 

२२. सहसंचालळक,(प्रशासन), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे 

२३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 
२४.शिक्षण सहायक संचाळक(सवी 
२५.गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती)(सर्वी 

२६.मुख्याधिकारी, नगरपालिका, सर्व 

२७.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सर्व) 
२८.गटशिक्षणाधिकारी (सर्व) 

२९. विस्तार अधिकारी (शिक्षण)(सर्व) 

३०.उपशिक्षणाधिकारी (सर्व) 

३१.शिक्षण निरीक्षक (सर्वी 

३२.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (सर्व) 

३३.प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका(सवी 

३४.स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक(सवी 
३५.खासगी अनुदानित संस्थेच्या माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक (सर्व) 
३६.निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


